वाचा : 


महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गाची 
सन १९७९ ते २०२२ या कालावधीतील 
दिनांक १ जानेवारी रोजीची सुधारीत 
तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची अंतिम 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे-१३२३/प्र.क्र.४८ (भाग-१)/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०२३ 


१. शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२३ 
२. विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्रमांकः 


विकास/आस्था/मविसे/कावि-२०२९/२०२३, दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२३. 


३. विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक विकास-आस्था/ 


मविसे-२/२२९/२०२३, दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गाची सन १९७९ ते २०२२ या कालावधीतील 


दिनांक १ जानेवारी रोजीची सुधारीत तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची उपरोक्त वाचा मधील 
अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अंतिम 
करण्यात आलेली आहे. 


०२. 


विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे व अमरावती विभागाकडून प्राप्त उपरोक्त 


fay 


वाचा मधील अनुक्रमांक २ व 3 मधील अहवालास अनुसरून, खालील नमुद सहायक गट 
विकास अधिकारी यांची नावे उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ११ ऑगस्ट, 
२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध केलेल्या जेष्ठता यादीतून वगळण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव विभाग aRT 
9 ? 3 gy 
शि श्री.एस.टी. चव्हाण अमरावती  श्री.चव्हाण यांना सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब 


या पदाच्या नियमीत बिंदूवर समायोजित करण्यात 
आलेले नाही. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे-१३२२३/प्र.क्र.४८ (भाग-१)/आस्था-३ अ 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव विभाग शेरा 

२ श्री.एन. टी. जरांडे पुणे श्री.जरांडे यांना सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब 
या पदाच्या नियमीत बिंदूवर समायोजित करण्यात 
आलेले नाही. 

3 श्री.जे.के. लहामटे पुणे श्री.लहामटे हे महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची विभागीय परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण 
झालेले नाहीत. 

०३. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना 


विनंती करण्यात येते की, सदर झासन शुद्धीपत्रक, त्यांच्या अधिनस्त असलेले महाराष्ट्र 
विकास सेवेतील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी संकेतस्थळावरून 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत कळविण्यात यावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९२०१२५४४०६६२० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
URMILA = : 


20=0a6ce46aedb9: 134¢72711d852d8 


ti 

4.20=( 
2e71e76603f9082ea9709649c6f45dc3! 
Ppseudonym=04E059BEAEQ68888E7BA44450EA 
675CB2621COEB, 
serial I Number=7 13D6BDDB988B05B1CC072EBF 


D3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632A 
DD, URMILA VAIBHAV JOSHI 


Date: 2023.09.20 16:01:45 +05'30' 


(डॉ. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती व पुणे. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे व बुलढाणा. 

. उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती व पुणे. 

. अवर सचिव, कार्यासन आस्था-३, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य), जिल्हा परिषद, पुणे व बुलढाणा. 

६. संबंधित अधिकारी (विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे 
मार्फत). 

७. निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


